मूल्यमापन पाहणी, नमुना सर्वेक्षण व सांख्यिकी 
सल्ला विषयक सेवा ही कामे करण्यासाठी नामिका 
सूचीत (Empanelment List) समाविष्ट संस्थांची 
नावे वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुमाअ १०१६/प्र.क्र.9८/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: ४ एप्रिल, २०१८ 


वाचा: नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७, दिनांक २६-९-२०१७ 

प्रस्तावना: 

मूल्यमापन पाहणी, नमुना सर्वेक्षण व सांख्यिकी सल्ला विषयक सेवा ही कामे करण्यासाठी नामांकित 
बाह्यस्थ संस्थांची नामिकासूची (Empanelment List) दिनांक २६/९/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार तयार 
करण्यात आली आहे. सदर नामिका सूचीतील बाह्यस्थ संस्थांची गट-१ वाणिज्यिक व गट-२ शासकीय / 
शासन अनुदानीत अशा दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे. सदर नामिकासूचीत समाविष्ट असलेल्या 
परंतु सामंजस्य करार (MoU) न केलेल्या संस्थांना नामिका सूचीतून वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय: 


नियोजन विभाग शासन निर्णय, क्र. मुमाअ-१०१६/ प्र.क्र.9८/का-१४१७, दिनांक २६/९/२०१७ 
अन्वये, तयार करण्यात आलेल्या नामिका सूचीत समावेश असलेल्या गट-२ प्रकार १ (Category A) मधील 
इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद (॥५॥-/) या संस्थेने नामिका सूची तयार करण्यासाठी 
काढण्यात आलेल्या निविदेतीळल REP परिच्छेद क्रमांक ८.१, ८.२व ९.१६ नुसार संस्थेने संचालनाळयासमवेत 
'सामंजस्य HR (MoU) करणे बंधनकारक आहे. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद (I-A) 
या संस्थेने 'सामंजस्य करार' (MoU) न केल्यामुळे या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून नामिका सूचीत 
(Empanelment List) समाविष्ट इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद (॥/-/) या संस्थेचे नाव 


वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०४१३०१४७०३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 
: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


p [| | y a ‘al ka R a nj a al ane Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a2 


C h h a pw a | e 0ae44359c483f3e1b0d4450728d0, cn=Priyanka 


Ranjan Chhapwale 
Date: 2018.04.04 13:04:39 +05'30' 


(प्रियांका रं. छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


) मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (सदर शासन 
निर्णय आपल्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, अंगिकृत उपक्रम यांच्या 
निदर्शनास आणावा). 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा / विधान परिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 
६) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
) आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 
) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्वी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रादेशिक सहसंचालक (सर्वी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
उपायुक्‍त (नियोजन) (सर्व, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी (ad), जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी (सवी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
नियोजन विभाग, सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
संबंधीत संस्था (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 
निवड नस्ती (का. १४१७) 


Oo ae) ae) 
AW A) -O 


Oo © © oO 
SM LC CK 
2S OO SS SE i eS 


-9 
(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


